महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बस प्रवास भाड्यामध्ये विविध सामाजिक 
घटकांना दिलेल्या सवलतींची प्रतिपूर्ती 
संबंधित विभागाने करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०११३/प्र.क्र.-१०३/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक: १० फेब्रुवारी, २०१४ 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक क्र.एसटीसी-१९८६/सीआर-१३१/परिवहन-१, दि.०२ सप्टेंबर, १९८६. 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६.२०००. 
३) शासन निर्णय क्र. एसटीसी-३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि-१, दि. ०५.१२.२००५. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महमंडळाच्या बस प्रवास भाड्यात विविध सामाजिक घटकांना 
सवलत देण्यात येते. अशा प्रकारे एकूण २२ सवलती देण्यात येतात. या सवलतीची १०० टक्के प्रतिपूर्ती 
शासनाकडून करण्यात येते. या सवलतीपोटी दरवर्षी अंदाजे रु. ५०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेची 
प्रतिपूर्ती महामंडळाकडून शासनास उपलब्ध होत असलेल्या प्रवासी करातून समायोजित करण्यात 
येते. तथापि, सद्य:स्थितीत राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या रक्कमेत इंधन व इतर 
घटकांच्या भाव वाढीमुळे कराव्या लागणाऱ्या एस.टी. प्रवास भाड्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने 
महामंडळाकडून प्राप्त होणारा प्रवासी कर सवलतीच्या प्रतिपूर्तीकरीता अपुरा पडत आहे. तथापि, 
लाभार्थ्याच्या संख्येत झाळेली वाढ तसेच एस.टी. भाड्यात झालेल्या दरवाढीमुळे सद्य:स्थितीत प्रवास 
सवलतीची रक्कम प्राप्त प्रवासी करापेक्षा जास्त होत असल्याने सवलत मूल्य मोठ्या प्रमाणावर 
असमायोजित राहते. अशाप्रकारे ३१ मार्च, २०१३ पर्यंत रु. १५२५.७० कोटी सवलत मूल्याची रक्‍कम 
असमायोजित आहे. 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक घटकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवासी 
भाड्यात दिलेल्या विविध सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याने सवलती 
देणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांचेशी संबंधित सवलतीची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पात तरतूद 
करुन त्या त्या प्रशासकीय विभागांनी करावी, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०११३/प्र.क्र.-१०३/परि-१ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून विविध सामाजिक घटकांना प्रवास भाड्यामध्ये 
देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि संबंधित प्रशासनिक विभाग सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविण्यात आले 
आहेत. दिनांक ३१ मार्च, २०१४ अखेर प्रलंबित सवलत मूल्यांची रक्‍कम राज्य परिवहन महामंडळास या 
विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलत 
मूल्याची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
१. दिनांक ०१.०४.२०१४ पासून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलत 
मूल्याची प्रतिपूर्ती सवलती देणाऱ्या संबंधीत प्रशासकीय विभागाने करावी. 
२. यासाठी संबंधीत विभागाने महालेखापाल यांच्या मान्यतेने नवीन Heals उघडण्याची 
कार्यवाही करावी. तसेच ही बाब विधीमंडळाच्या निदर्शनास आणून देवून आर्थिक 
तरतूद करुन घ्यावी. सदर तरतूद आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच महामंडळाकडे 
आगाऊ जमा करण्यात यावी. 
३. एखाद्या सवलत योजनेमध्ये फेरफार करणे, तिचा आढावा घेणे, त्यामध्ये सुधारणा 
करणे, बंद करणे अथवा एखादी नवीन सवळत योजना सुरुकरणे याबाबतचा 
धोरणात्मक निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभागाने घ्यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२९/१३/व्यय-८, दि. 
०६.१२.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१०१७३८५१४५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhimrao Ramrao 


Bhimrao Wadhave 


DN: CN = Bhimrao Ramrao 
Wadhave, C = IN, S = 


Ra m rao MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


Wad h ave MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.02.10 18:17:19 +05'30" 


भि.रा.वाढवे 

सोबत :परिशिष्ट सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ३२ 

४. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०११३/प्र.क्र.-१०३/परि-१ 


५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

६. प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

८. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

९. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. सचिव, सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

११.सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

93. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

१४.परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१५. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८.वित्तिय सल्लागार व मुख्य ळेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
मुंबई 

१९.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: एसटीसी-०११३/प्र.क्र.१०३/परि-१, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१४ चे परिशिष्ट 


अक्र विभागाचे नाव सवलतीचा तपशील सवलत अनुज्ञेय बससेवा प्रवास 
प्रकार भाडयातील 
सवलत 
टक्केवारी 
3 शालेय शिक्षण विभाग | अहिल्याबाई होळकर योजनेप्रमाणे इयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यंत शिक्षण साधी | 
घेणाऱ्या विद्यार्थीनींसाठी. 
२ विद्यार्थी मासिक पास सवलत (प्राथमिक) साधी ६६.६७ 
3 शैक्षणिक सहल विद्यार्थांना मोठया सुट्टीत मूळ गावी येणेजाणे, परीक्षेला साधी ५० 
जाणे, शैक्षणिक कॅम्पला जाणे, आजारी आई- वडिलांना भेटण्यास 
जाण्यासाठी (प्राथमिक) 
8 विद्यार्थ्यांना नैमित्तीक करारावर देण्यात येणारी सवलत (माध्यमिक) साधी ५० 
y अजुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोडदेव व शिवछत्रपती पुरस्कार oe | साधी/ निमआराम/आराम शिळ 
खेळाडूंना वार्षिक ५००/- रुपये मूल्यांपर्यंत 
६ राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळामध्ये भाग घेतलेल्या विजेत्या साधी 33.33 
स्पर्धकांसाठी 
७ | सार्वजनिक आरोग्य । क्षयरोगी वैद्यकोय उपचारासाठी साधी ५० 
८ | विभाग कर्करोगी dan उपचारासाठी साधी ५० 
९ कुष्ठरोगी वैद्यकोय उपचारासाठी साधी ७५ 
a o | सामान्य प्रशासन स्वातंत्र्य सैनिक साधी/निमआराम/ आराम 4 00 
विभाग 
११. | उच्च व तंत्र शिक्षण  । विद्यार्थी मासिक पास सवलत (उच्च) साधी ६६.६७ 
१२. । विभाग शैक्षणिक सहल विद्यार्थ्यांना मोठया सुट्टीत मूळ गावी येणे जाणे, परीक्षेला साधी ५० 
जाणे, शैक्षणिक कॅम्पला जाणे, आजारी आई- वडिलाना भेटण्यास 
जाण्यासाठी, जेवणाचे डब्बे, इ. (उच्च) 
93. विद्यार्थ्यांना नैमित्तीक करारावर देण्यात येणारी सवलत (उच्च) साधी ५० 


अक्र विभागाचे नाव सवलतीचा तपशील सवलत अनुज्ञेय बससेवा प्रवास 
प्रकार भाडयातील 
सवलत 
टक्केवारी 
१४ ।महिला बाल कल्याण । रेस्क्यु होममधील मुलांना वर्षातून एकदा सहलीकरिता साधी ६६.६७ 
१५ | विकास विभाग मुंबई पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक दृष्टया अपंग विद्यार्थ्याच्या साधी ६६.६७ 
सहलीसाठी 
१६. । आदिवासी विकास आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती व त्यांचे एक साथीदार साधी/निमआराम/ आराम शिळ ०० 
विभाग 
१७ | सामाजिक न्याय व ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक साधी/निमआराम ५० 
विशेष सहाय्य विभाग 
१८ दलित मित्र पुरस्कार साधी/निमआराम/आराम a. 00 
१९ अंध व अपंग व्यक्‍ती साधी/निमआराम ७५ 
२० अंध व अपंग व्यक्तीचे साथीदार साधी/निमआराम ५० 
२१ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कारार्थी व त्यांचे साथीदार साधी/निमआराम १0० 
२२ | माहिती व जनसंपर्क । शासन अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार (८००० कि.मी. प्रवासभाडे) साधी/निमआराम शिळ 


विभाग 


